भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या 
बदलीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र.एएफओ- २०२१/ प्र.क्र. ४/फ-७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिन्नांक; २६.०३.३०२१ 


शासन आदेशा:- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने, श्री. एम. एस. रेड्डी (१९९३), अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा 
क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत 
आहे. श्री. एम. एस. रेड्डी यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार श्री. प्रवीण चव्हाण, मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) 
अमरावती यांना हस्तांतरित करुन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे कार्यालयात रुजू होऊन पुढील आदेझ्ाची प्रतिक्षा करावी. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३३०१११८४२७३१९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
१ ॥॥॥१॥.॥॥:-॥ ८७0० ॥ 


Go ment Of Maharashtra, ou=Revenue And 
epartment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c }ee850c7ae56e3bbf1 e252bef5c7e2ba3631df 


Apte क र 
(अरविंद आपटे) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


प्रत:- 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान मुख्य सचिव 


. मा. राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 


१ 

२ 

३. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

४. मा. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


५. प्रधान सचिव (वने) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
७. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


८. महालेखाकार- २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ अमरावती 


१०. संबधित अधिकारी/संबधित कार्यालये 
११. निवड नस्ती. 


